उप नियंत्रक शिधावाटप, गट - अ अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२४ 
रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठता यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता- २१२४/प्र.क्र. ४/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२मे, २०२४. 


संदर्भ १) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/१२,दि.२१.०६.२०२१. 
२) समक्रमांकाचे शासन परिपत्रक, दि.०८.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन अधिसूचनेन्वये नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील 
नियम अनुसार सेवाज्येष्ठता यादीतील ज्येष्ठतेचा दिनांक व ज्येष्ठतेचा क्रमांक निश्चित करण्यात आला आहे. 

संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये उप नियंत्रक शिधावाटप, गट-अ पदाची दि. ०१.०१.२०२४ ची 
स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास ते परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत सादर करण्याबाबत सूचित करण्यत 
आले होते. 


तथापि, यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही आक्षेप प्राप्त न झाल्याने शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. आता, उप नियंत्रक शिधावाटप, गट-अ पदाची दि. ०१.०१.२०२४ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 
१. मुंबई-ठाणे शिधावाटप यंत्रणेतील उप नियंत्रक शिधावाटप, गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी सोबतच्या परिशिष्ट मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे. 

२. सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप यांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठता सूचीची प्रत विभागाच्या 
संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावी. 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०२१७२०४८१००६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASMITA RAVINDRA 
PATIL 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२) सर्व उप नियंत्रक शिधावाटप. 
३) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२१२४/प्र.क्र.०४/ना.पु.१५, दिनांक ०२ मे, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


१. संवर्गाचे नाव : उप नियंत्रक शिधावाटप, गट-अ 


२. वेतनश्रेणी : एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
३. दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी (दि.०१.०१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) संबंधित नियम ३ (२) (3) 
(ब) नुसार | a | शासकीय अधिकाऱ्याचे म जत are. | अका नुसार संवर्गात | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा Ee 
ज्येष्ठता | श्रीम. नाव नियुक्तीचा © स प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक ग 
are मार्ग दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
Poa 2 3 1 ४ ५ & | we ८ ९ PD 
Le श्री. | मधुकर शेषराव बोडके पदोन्नती १५.१२.१९७६ | खुला | १८.०५.२०११ | १२.०५.२०११ | ३१.१२.२०३४ 1 - | 
2. श्री. | भास्कर फत्तुजी तायडे पदोन्नती ०४.०३.१९७६ | अ.जा. | २३.०४.२०१८ | २१.०४.२०१८ | 39.03.2038 Poe 
3 श्री. | गणेड़ा प्रभाकर बेल़ाळे पदोन्नती १०.०४.१९८६ | इ.मा.व. | १४.१२.२०१८ | १२.१२.२०१८ | ३०.०४.२०४४ 1 - | 
पदोन्नती दि.१२.१२.२०१८ 
तथापि पदोन्नतीच्या 
8. श्रीम. | रिना मोहनलाल बसय्ये | पदोन्नती २५.०३.१९८२ | इ.मा.व. | २९.०५.२०१९ | २९.०५.२०१९ | ३१.०३.२०४० | ANN 
दि. २९.०५.२०१९ हा 
ज्येष्ठतेचा दिनांक म्हणून 
देण्यात आला आहे. 
ASMITA १॥७१/॥॥७२१॥ ८: 
PATIL 
(अस्मिता पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


